राज्यातील शासकीय अध्यापक विद्यालयातील विद्यार्थ्याना 
सराव पाठ घेण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या 
झासकीय सराव पाठशाळा बंद करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५२/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- १५ सप्टेंबर,२०२० 


संदर्भ :- संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र , पुणे, यांचे पत्र 
क्र.राशैसंप्रप/सेवापूर्वशिक्षण/२०२०-२१ दिनांक २९.७.२०२० 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील शासकीय अध्यापक विद्यालयातील विद्यार्थ्याना सराव पाठ घेणेसाठी 
संलग्न सराव पाठशाळा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. सद्यस्थितीत शासकीय 
अध्यापक विद्यालयातील विद्यार्थ्याची कमी होत जाणारी संख्या व काही सराव पाठझाळेतील 
विद्यार्थीसंख्या शून्य झाली असल्याने तसेच उर्वरित सराव पाठझाळेतील विद्यार्थ्याकरिता 
नजीकच्या परिसरात उपलब्ध असणारी प्राथमिक शिक्षणाची सोय विचारात घेता १० शासकीय 
सराव पाठशाळा कायमस्वरुपी बंद करण्यात येऊन या शासकीय सरावपाठ शाळेतील 
कार्यरत शिक्षकाचे व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमानुसार इतरत्र समायोजन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी 
प्रस्तावित केल्याप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या एकूण १० सराव पाठझाळा बंद 
करण्यात येत आहेत. सदर १० सराव पाठझाळांपैकी पुढील २ सराव पाठझाळांमध्ये विद्यार्थी 
नसल्यामुळे, सदर २ सराव पाठशाळा तातडीने बंद करण्यात येत आहेत. सदर २ सराव 
पाठझाळेमधील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३० नाव्हेंबर, २०२० पूर्वी 
अनुक्रमे समकक्ष शिक्षक व शिक्षकेतर रिक्‍त पदावर समायोजन करण्यात यावे. 


अ.क्र. जिल्हा विद्यार्थी संख्येअभावी बंद करावयाच्या शासकोय सराव 
पाठझाळेचे नाव 

(१ | पुणे शासकोय अध्यापक सराव पाठझाळा लोणी काळभोर 

२ अमरावती | जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था संलग्न सराव पाठशाळा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५२/प्रशा-५ 


२. उर्वरित पुढील ८ सराव पाठझाळांमधील विद्यार्थ्याचे समावेशन पुढील शौ&णिक 
वर्षापासून नजिकच्या शाळेत करण्यात यावे. 


अ.क्र जिल्हा पुढील शैक्षणिक वर्षापासून बंद करावयाच्या शासकोय 
सराव पाठझाळेचे नाव 

(१ | पुणे शासकोय सराव पाठझाळा (उदू) भवानी पेठ 

२ पुणे शासकीय सराव पाठझाळा (Sg) मोदीखाना 

३ अमरावती । झासकीय सराव पाठझाळा वलगाव रोड 

४ बुलढाणा जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था संलग्न सराव पाठझाळा 

षु अकोला जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था,संळग्न सराव पाठशाळा 

& यवतमाळ  । जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था संलग्न सराव पाठझाळा 
नागपूर शासकीय सराव पाठझाळा 
वर्धा शासकीय सराव पाठझाळा 


३. सदर सराव woods शिक्षकांचे व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन 
समकक्ष रिक्‍त पदावर करण्याबाबत आयुक्त (शिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक 
२०२००९१५१६०२२८५१२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Santosh Basaveshwar >. 
Mamadapure 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव , महाराष्ट्र राज्य 

मा. उपमुख्यमंत्री,यांचे सचिव,महाराष्ट्र राज्य 


oc 40 4A Oo 


o~ 
ae 
. 


one ७७ &M 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५२/प्रशा-५ 


१०.मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

११.मा. पालकमंत्री, पालघर जिल्हा, यांचे खाजगी सचिव, 

१२.मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

१३. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 
१५.महालेखापाल, महाराष्ट्र 2 (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 

१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

१७.सर्व सह सचिव व उप सचिव शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१९.संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय, 

२०.सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१.निवडनस्ती/प्रशा-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


